महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.५२/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ८ ऑगस्ट, २०१९ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखकांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ 
मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ उच्चश्रेणी सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. श्रीमती | लघुलेखकाचे नांव 

ae 2 3 a: षु 

La श्री अ.रा.कसबे (मराठी) । आदिवासी विकास विभाग महसूल व वन विभाग 


२.  श्री.अ.रा.कसबे, उच्चश्रेणी लघुलेखक यांनी महसूल व वन विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०८११२१०८३४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने 
Gajanan 811130 णी 


5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9 1 80a8021798a5c1ed41ada8a727 
2534704 


Gurav securely 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.अ.रा.कसबे, उच्चश्रेणी लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

४) आंहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 48-3) 


